२०० खाटांचे स्री रुग्णालय, अमरावती 
येथील विद्युतीकरण व Electrical 
Substation, 0२ Manifold, Oxygen 
Generation Plant Room इत्यादी 
कामाच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्‍त सेवा आयुक्तालय यांचे पत्र क्रमांक :  संआसे/कक्ष-३/टे- 
६/स्रीरुअमरावतीविद्युतकाम/६३५२-५३/२३, दिनांक ०७.०६.२०२३. 


प्रस्तावना : 


२०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथील विद्युतीकरणाचे रु.७,४९,६४,७००/- किंमतीचे व 
construction of Electrical substation, O2 Manifold, Oxygen Generation Plant Room कामाचे 
रु.१,६१,५०,९००/- इतक्या किंमतीचे असे एकूण रु.९,११,१५,५६५/- किंमतीच्या अंदाजपत्रक व 
आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याबाबत पुढील 
प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

२. २०० खाटांचे स्री रुग्णालय, अमरावती येथील विद्युतीकरणाचे व construction of Electrical 
substation, O2 Manifold, Oxygen Generation Plant Room कामाचे अंदाजपत्रक सन २०२१-२२ 
च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या अंदाजपत्रकात कार्यकारी अभियंता विद्युत सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी तयार केले आहेत. तसेच अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
मंडळ अमरावती; व जिल्हा शल्य चिकित्सक, अमरावती यांनी प्रमाणित केले आहे. त्यानुसार २०० 
खाटांचे स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथील विद्युतीकरणाचे रु.७,४९,६४,७००/- व construction of 


Electrical substation, O2 Manifold, Oxygen Generation Plant Room कामाचे 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११४/आरोग्य 3 


रु.१,६१,५०,९००/- इतक्या किंमतीचे असे एकूण रु.९,११,१५,५६५/- किंमतीच्या अंदाजपत्रक व 


आराखड्यांना खाळील अटी व area अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे :- 
अटीवगार्ती - 


१) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्‍य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


3. २०० खाटांचे स्री रुग्णालय, अमरावती येथील विद्युतीकरणाचे व construction of Electrical 


substation, O2 Manifold, Oxygen Generation Plant Room कामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- 
८, मुख्यळेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व 


दवाखाने, 


(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 


५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.११४/आरोग्य ३ 


४. २०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय, अमरावती येथील विद्युतीकरणाचे व construction of Electrical 
substation, O2 Manifold, Oxygen Generation Plant Room कामासाठी लागणाऱ्या रकमेची 
अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर 
करावा. 


५. हे आदेडा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१३१२२५२८०२१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


KAVITA 

PRADIP 

PISE ऱ्य 
(कविता प्र. पिसे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. AYIA, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 
४. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, अमरावती. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अमरावती. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


